सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष १, अंक १ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१- २७, शके १९३६ 


[ पृष्ठ ४ , किंमत : रुपये २० .०० 


पार 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना. 


नगरविकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१५ 

अधिसूचना 
नागपूर सुधार प्रन्यास अधिनियम, १९३६. 

क्रमांक नासुप्र- २०१५ / प्र. क्र . ३७/ नवि -२६. - ज्याअर्थी, नागपूर सुधार प्रन्यासने (यापुढे “ उक्त प्रन्यास असे संबोधिले आहे ), नागपूर 
जिल्ह्यातील हिंगणा तालुक्यातील मौजा सुमठाणा, कोतेवाडा , सोंडापार तसेच नागपूर ( ग्रामीण ) तालुक्यातील मौजे जामठा , परसोडी येथील, सोबत 
जोडलेल्या नकाशात दर्शविल्यानुसारच्या अंदाजे १००८. ६० हेक्टर जमिनींवर ( यापुढे “ उक्त जमिनी ” असे संबोधिले आहे ) जनता सहयोग 
तत्त्वावर “ सुधार योजना राबविण्याचे ठरविले असून , याबाबत नागपूर सुधार प्रन्यास अधिनियम , १९३६ ( १९३६ चा सी पी आणि बेरार कायदा 
क्र . ३६ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे) चे कलम ३९ (२) मधील तरतुदीनुसार नागपूर सुधार प्रन्यासतर्फे , सूचना क्र . उसनर / 
मेट्रो/ ३७९ / २०१४ खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात आली होती : 

( १) महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ मध्ये सलग तीन आठवडे 

दिनांक १३ मार्च २०१४ 
दिनांक २० मार्च २०१४ 

दिनांक २७ मार्च २०१४ 
( २) स्थानिक वृत्तपत्रामध्ये 

दैनिक पुण्य नगरी ( मराठी), दिनांक २ मार्च २०१४ 
दैनिक लोकमत टाईम्स ( इंग्रजी), दिनांक २ मार्च २०१४ 

दैनिक लोकमत समाचार (हिंदी), दिनांक २ मार्च २०१४ 
( ३) ७/ १२ मध्ये ज्यांची नावे समाविष्ट आहेत अशा सर्व जमीनमालकांना तसेच ज्यांच्या ताब्यात जमीन आहेत अशा सर्वांना 

उक्त अधिनियमाचे कलम ४१( १) अन्वये सूचना बजावण्यात आल्या होत्या . 


भाग एक - अ -( म .उ. वि ) - १ 


___ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४१ ( २) मधील विहित मुदतीमध्ये प्राप्त झालेल्या सर्व आक्षेप / सूचना विचारात घेऊन नागपूर 
सुधार प्रन्यासने दिनांक ४ जून २०१४ व २३ जुलै २०१४ रोजी सुनावणी दिल्यानंतर उक्त अधिनियमाचे कलम ४१( १) अन्वये महाराष्ट्र शासनाकडे 
मंजुरीसाठी सादर केला व उक्त अधिनियमांचे कलम ४१( ४ ) अन्वये त्याबाबतची सूचना सलग दोन आठवडे प्रसिद्ध केली होती ; 

( १) महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ मध्ये सलग तीन आठवडे 

दिनांक १८ सप्टेंबर २०१४ 

दिनांक २५ सप्टेंबर २०१४ 
( २ ) स्थानिक वृत्तपत्रामध्ये 

दैनिक हितवाद ( इंग्रजी ), दिनांक ७ सप्टेंबर २०१४ 
दैनिक लोकमत ( मराठी), दिनांक ७ सप्टेंबर २०१४ 

दैनिक नवभारत (हिंदी), दिनांक ७ सप्टेंबर २०१४ 
आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४४(१ ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , जनता सहयोग तत्त्वावर राबविण्यात येणारी जिल्हा नागपूर , 
हिंगणा तालुक्यातील मौजा सुमठाणा, कोतेवाडा, सोंडापार तसेच नागपूर ( ग्रामीण ) तालुक्यातील मौजे जामठा , परसोडी येथील उक्त सुधार योजना , 
नागपूर सुधार प्रन्यासने सादर केल्याप्रमाणे मंजूर करण्यात येत आहे. 

___ आता, त्याअर्थी, शासन जनता सहयोग तत्त्वावर राबविण्यात येणाऱ्या, नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा तालुक्यातील मौजा सुमठाणा, कोतेवाडा , 
सोंडापार तसेच नागपुर ( ग्रामीण ) तालक्यातील मौजे जामठा, परसोडी सधार योजना खालील अटींवर , उक्त अधिनियमाचे कलम ४५ ( १ ) ( अ ) 
मंजूर करण्यात येत आहे. 
____ अट - उक्त जमिनींपैकी, झुडुपी जंगल म्हणून दर्शविलेल्या जमिनींबाबत, वन विभागाच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता घेण्यात 
यावी : 

( क ) उक्त मंजुरी दर्शविणाऱ्या क्षेत्राचा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ, सभापती, सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर यांच्या 
कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी, एक महिन्याच्या कालावधीसाठी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील . 

( ख) प्रस्तुत फेरबदल सदर अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध होणाऱ्या दिनांकापासून अंमलात येईल. 
प्रस्तुत अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सुद्धा प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


शशिकांत योगे , 
कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Madam Kama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , date 27th February , 2015 . 

NOTIFICATION 


THE NAGPUR IPROVEMENT TRUST ACT, 1936 . 

No. NIT - 2015 /CR - 37 /UD - 26 . — Whereas, the Nagpur Improvement Trust (hereinafter referred to as 
“ the said Trust ” ) has framed an Improvement scheme admeasuring about 1008 .60 Hectare from Nagpur 
District , in Mauze Sumthana, Kotewada and Sondapar in Hingana Taluka and Mauze Jamatha and 
Parsodi in Nagpur (Rural) Taluka , by Public Participation method and published a notice No. DDTP / 
Metro / 706 / 2014 , thereof in accordance with the provisions of sub - section (2 ) of section 39 of the Nagpur 
Improvement Trust Act, 1936 ( C . P . and Berar Act No. XXXVI of 1936 ) (hereinafter referred to as “ the 
said act ” ) ; 

(i) for three consecutive weeks in the Maharashtra Government Gazette , Part I-A 


Dated 13th March 2014 , 


Dated 20th March , 2014 and 27th March 2014 


( ii ) In the following local newspapers , namely : 


Dainik Punyanagari (Marathi), dated 2nd March 2014 
Dainik Lokmat Times (English ), dated 2nd March 2014 
Dainik Lokmat Samachar , dated 2nd March 2014 


( iii ) Served the notices on all the land owners whose names appeared on the 7 /12 extract as well as 
the occupiers of each premises affected by participation in the schemes , in accordance with sub -section (i) 
of section 41 of the said Act ; 

And whereas, after the expiration of the period respectively prescribed under clause (a ) of 
sub - section ( 2 ) of section 41 of the said Act , the objections and suggestions received by the Trust were 
considered and after hearing all the persons on 4th June, 2014 and 23rd July 2014 , making such 
objections, suggestions, representation and dissents , the said Trust has applied to the State Government 
for its sanction under sub - section ( 1) of section 43 of the said Act and published the notice of the fact for 
two consecutive weeks in accordance with the provision of sub - section ( 4 ) of the section 43 of the said 
Act ; 


(i ) in the Maharashtra Government Gazette , Part I- A – 


Dated 18th September , 2014 

Dated 25th September , 2014 
(ii) in the following newspapers, namely : 


The Hitvada ( English ), dated 7th September 2014 
The Navbharat (Hindi), dated 7th September 2014 


The Lokmat (Marathi), dated 7th September 2014 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 44 of the said Act the 
Government of Maharashtra has hereby sanctioned the Sumthana, Kotewada , Sondapar, Jamatha and 
Parsodi Improvement Schemeby Public Participation method as submitted to it by the said Trust. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ -२७, शके १९३६ 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub - section (1 ) of section 45 of the 
said Act the Government of Maharashtra hereby announces that the Sumthana, Kotewada , Sondapar , 
Jamatha and Parsodi Improvement Scheme by public participation method framed by the Nagpur 
Improvement Trust is sanctioned by the State Government , subject to following conditions 


Condition : In respect of the forest land out of the said Lands, the decision shall be as per the 
directions received from the Forest Department. 


This Notification shall also be made available on the Government s web site at www .maharashtra . 


gov .in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SHASHIKANT YOGE , 

Section Officer. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


